मुक्ताईनगर, जिल्हा-जळगांव येथे अल्पसंख्यांक 
समाजासाठी नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन 
संस्थेच्या कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारत 
बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३. 


वाचा: १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र : तंत्रनि २०१५/प्र.क्र.०३/का-८, दि. ६ जून,२०१५. 

२. मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १० मार्च, २०१६ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अविवि २०१५/प्र.क्र.११४/का-८, 
दि. २७ एप्रिल, २०१६. 

४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तंत्रनि २०१६/प्र.क्र.८२/का-८,दि.०२ मे, 
२०१६, दि.२८ मार्च, २०१८, दि.३१ मार्च, २०१८ ,दि.०६ जानेवारी २०२०, दि.२८ ऑक्टोबर, 
2020, दि.९ मार्च, २०२१,दि. १ नोव्हेंबर, २०२१, दि.३० मार्च, २०२२, दि.२५ ऑगस्ट, २०२२ व 
दि. ७ फेब्रुवारी २०२३. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
९(१)/नियोजन/मुक्‍ताईनगर/२०२२/०३, दि.९ जानेवारी, 2023 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुक्ताईनगर, जिल्हा-जळगांव येथे अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर ठिकाणी 
मुख्य इमारत व कार्यशाळा इमारत बांधकामाकरिता संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक 
३०.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये रु.५७.५६ कोटी इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. सदर 
अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्चधिकार सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदर 
समितीने रु.५४.५४ कोटी एवढ्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली 
आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयांन्वये सदर बांधकामासाठी एकूण रु.३७६०.६० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यात आळेला आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी नवीन तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्यासाठी 
सहायक अनुदान याकरिता सन २०२२-२३ करिता “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००- इतर कार्यकम, (००) (१५) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी नवीन तंत्रनिकेतन 
संस्था सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए ५२५) ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर* या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ च्या परिपत्रकास अनुसरुन सदरचा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 


शासन निर्णय : 


मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगांव येथील नवीन तंत्रनिकेतनाच्या बांधकामासाठी उच्चाधिकार सचिव 


समितीने अंदाजपत्रकास मान्यता देताना नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून, रु.१.४० कोटी (अक्षरी रुपये एक 


कोटी चाळीस लाख फक्त) इतकी तरतूद खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
संस्थेचे नाव | प्रशासकीय | एकुण सन २०२२- | सद्यस्थितीत शासन निर्णय वितरणाकरीता 
मान्यता वितरीत २३ करीता | वित्त विभागाने | दि.२५/८/२०२२व उपलब्ध/ 
निधी =| अर्थसंकल्पीत बीम्स ७/२/२०२३ अन्वये | प्रस्तावित निधी 
निधी प्रणालीवर वितरीत निधी 
उपलब्ध करुन 
दिलेली निधी 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (9=(4)- (६) 
शासकीय ५४.५४२८ | ३७.६०६० २०.०० ९.८० ८.४० १.४० 
तंत्रनिकेतन, 
मुक्‍ताईनगर, 
जि.जळगाव 
(२२३५ए ५२५ ) 
एकूण (अक्षरी रुपये एक कोटी चाळीस लाख फक्त) | ako | 


२. सदर रक्कम संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत असून 
याकरिता ते नियंत्रक अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
काम पहातील. 


3. सदर रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेडा / वित्तीय नियमावली / कार्यालयीन 
आदेशा / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्य नियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण 
अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्‍यक 
राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

४. या योजनेअतंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विदयार्थ्याना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील वेळोवेळी 
अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विहित मुदतीत शासनास व 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 


५. यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२००- इतर कार्यकम, (००) (१५) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी नवीन तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्यासाठी 
सहायक अनुदान (२२३५ ए ५२५) ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ मधील परिच्छेद क्र.४ ते १८ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील 
अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३०२१२३४३४९११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ANAND NARAYANRAO 
BHONDVE ददवाळी 
(आ. ना. भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, जळगांव 
) 

) 

) 

) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगांव 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

नियोजन विभाग का. १४७५, 

वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

अवर सचिव (का. ७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी 
संबंधितांना BDS वर कृपया तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा. 

१६) निवडनस्ती (का.८). 


१४ 
१५६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


